वाचा : 


प्रस्तावना : 


राष्ट्रीय असंसर्गजन्य नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत राष्ट्रीय 
कर्करोग,मधुमेह, ह्दयरोग व पक्षाघात प्रतिबंध व 
नियंत्रण कार्यक्रम" या केंद्र पुरस्कृत योजनेतंर्गत 
विवेकानंद मेडीकल फाउंडेशन अन्ड रिसर्च सेंटर, 
लातूर येथील cat केअर कॅन्सर सेंटरसाठी सन 
२०२३-२४ करीता सामाजिक विशेष घटकासाठी 
२२१०७७७२ या लेखाशिर्षातून ६०% केंद्र हिछ्याचे 
रू. ७९.६८ लक्ष व २२१०७७८१ या लेखाशिर्षातून 
४०% राज्य हिळड्याकरीता रू. ५३.१२ लक्ष इतके 
अनुदान पुनर्विनियोजनाद्वारे वितरीत करण्याबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः बीयुडी-१३२४/प्र.क्र.१३२/आरोग्य ३अ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक : ३१ मार्च, २०२४. 


शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि. १२.०४.२०२३ 

शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. संकीर्ण-१०१८/प्र.क्र.४६ अर्थोपाय दि. ५.१२.२०२३ 

शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४/अर्थ-३, दि. ०८.१२.२०२३ 

केंद्र शासनाचे पत्र क्र.1-२००१५/०९/२०१६-॥७॥)-॥ दि. २०.०३.२०२४ 

संचाळक, (वित्त व लेखा), राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांचे क्र. 
राआसोम/एफएमजी/केराहि/१५०१०८-११४/२०२३-२४, दि. २८.०३.२०२४ चे पत्र 

शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्र. बीजीटी-२०२३/प्र.क्र.६१/अर्थसंकल्प, 
दि. ३१.०३.२०२४ 


राष्ट्रीय असंसर्गजन्य नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत “ राष्ट्रीय कर्करोग,मधुमेह,हदयरोग व पक्षाघात प्रतिबंध व 
नियंञण कार्यक्रम” मध्ये TaN कॅन्सर सेंटर (000) स्थापन करण्याकरिता विवेकानंद मेडीकळ फाऊंडेशन 
अँड रिसर्च सेंटर,लातूर या संस्थेस सामाजिक न्याय घटका करिता (5057) केंद्र व राज्य हिस्सा सन २०२३-२४ 
करीता ०.०१ लक्ष इतकी टोकन रक्कम मंजूर करण्यात आली होती. राष्ट्रीय आयुष अभियांनातील केंद्र 
लेखाशिर्ष २२१०७५७४ अंतर्गत सुधारीत अंदाज रू. ११०१.७१ लक्ष व राज्य लेखाशिर्ष २२१०७५८३ अंतर्गत 
सुधारीत अंदाज रू. ७३४.४७ लक्ष इतक्या तरतूदींमधून राष्ट्रीय असंसर्गजन्य नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत “ राष्ट्रीय 
कर्करोग,मधुमेह,हदयरोग व पक्षाघात प्रतिबंध व नियंञण कार्यक्रमामध्ये सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात केंद्र 
हिस्सा लेखाशिर्ष २२१०७७७२ खाली रु. ७९.६८ लक्ष तसेच राज्य हिस्सा लेखाशिर्ष २२१०७७८१ खाली 
रु.५३.१२ लक्ष एवढी तरतुद वाढीव तरतूद पुनर्विनियोजनाद्वारे उपलब्ध करून देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-१३२४/प्र.क्र.१३२/आरोग्य ३अ 


शासन निर्णय: 

राष्ट्रीय असंसर्गजन्य नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत “ राष्ट्रीय कर्करोग,मधुमेह,हदयरोग व पक्षाघात प्रतिबंध व 
नियंञण कार्यक्रम” मध्ये TaN कॅन्सर सेंटर (000) स्थापन करण्याकरिता विवेकानंद मेडीकळ फाऊंडेशन 
as रिसर्च सेंटर,लातूर या संस्थेस सामाजिक न्याय fasts घटका करिता (5057) केंद्र व राज्य हिस्सा सन 
२०२३-२४ करीता ०.०१ लक्ष इतकी टोकन रक्‍कम मंजूर करण्यात आली होती. राष्ट्रीय आयुष अभियांनातील 
केंद्र लेखाशिर्ष २२१०७५७४ अंतर्गत सुधारीत अंदाज रू. ११०१.७१ लक्ष व राज्य लेखाशिर्ष २२१०७५८३ अंतर्गत 
सुधारीत अंदाज रू. ७३४.४७ लक्ष इतक्या तरतूदींमधून राष्ट्रीय असंसर्गजन्य नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत “ राष्ट्रीय 
कर्करोग,मधुमेह,हदयरोग व पक्षाघात प्रतिबंध व नियंञण कार्यक्रमासाठी सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरीता 
केंद्र हिस्सा लेखाशिर्ष २२१०७७७२ खाली रु.७९.६८ लक्ष तसेच राज्य हिस्सा लेखाशिर्ष २२१०७७८१ खाली 
रु.५३.१२ लक्ष इतका निधी वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरून पुनर्विनियोजनाद्वारे राज्य आरोग्य 
सोसायटीस TCP करीता या शासन निर्णयाद्वारे वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. उपरोक्त अनुदानासाठी प्रशासकीय अधिकारी, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांना आहरण व 
संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. त्यांनी याबाबतचे देयक कोषागारात सादर करून विहित 
केलेल्या बाबींवर खर्च करण्यासाठी सदर रक्‍कम आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय 
आरोग्य अभियान, राज्य आरोग्य सोसायटी TCP यांच्याकडे सुपुर्द करावी. यासाठी सह संचालक (st. FH), 
आरोग्य सेवा, मुंबई यांना "नियंत्रण अधिकारी" म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
३. सदर प्रस्तावावरील खर्च खालीलप्रमाणे नमूद लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०२३- 
२४ साठी मंजूर करण्यात आलेल्या उपलब्ध तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


(रूपये लाखात) 


अ.क्र. | तपशिल लेखाशिर्ष सन २०२३-२४ चे | पुनर्विनियोजनाद्वारे | मागणी रक्‍कम 
सुधारीत अंदाज | उपलब्ध झालेला | (केंद्र-६०%: 
वाढीव अनुदान | राज्य-४०%) 


१ मागणी क्रमांक एन-३, मुख्य | २२१०७७७२ ०.०१ ७९.६८ ७९.६८ 
लेखाशिर्ष २२१० वैद्यकीय सेवा 
व सार्वजनिक आरोग्य, ०६- 
सार्वजनिक आरोग्य, ७८९- 
अनुसूचित जाती उपयोजना 
(०१) अनुसूचित जाती घटक 
कार्यक्रमांतर्गत योजना (०१ 
(२३) राष्ट्रीय कर्करोग, 
मधुमेह, हृदयरोग व पक्षाघात 
प्रतिबंध व नियंत्रण कार्यक्रम 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-१३२४/प्र.क्र.१३२/आरोग्य ३अ 


(केद्र हिस्सा ६० टक्के) 
(कार्यक्रम) ३१, सहायक 
अनुदाने (वेतनेतर) 


२ मागणी क्रमांक एन-३, मुख्य | २२१० 9७८१ ५३.१२ ५३.१२ 
लेखाशिर्ष २२१० वैद्यकीय सेवा 
व सार्वजनिक आरोग्य, ०६- 
सार्वजनिक आरोग्य, ७८९- 
अनुसूचित जाती उपयोजना 
(०१ अनुसूचित जाती घटक 
कार्यक्रमांतर्गत योजना (०१) 
(२४) राष्ट्रीय कर्करोग, 
मधुमेह, हृदयरोग व पक्षाघात 
प्रतिबंध व नियंत्रण कार्यक्रम 
(राज्य हिस्सा ४० टक्के) 
(कार्यक्रम) ३१, सहायक 
अनुदाने (वेतनेतर) 

४. वित्त विभागाच्या दिनांक १२ एप्रिल, २०२३ च्या शासन परिपत्रका सोबत जोडलेल्या परिशिष्टातील 


अनु.क्र.९ मधील मुद्दा क्र.१ ते १० मधील अटी व शर्तीची पूर्तता केली असल्याचे कार्यक्रम प्रमुख / संचालक (वित्त 
व लेख), राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांनी शासनास कळविले असून त्याबाबतचे प्रमाणपत्र सादर केले 
आहे. त्यामुळे सदरहू प्रकरणी वित्त विभागाच्या दिनांक १२ एप्रिल, २०२३ च्या शासन परिपत्रकाच्या 
परिशिष्ठातील मुद्दा क्र. १ ते १० मधील अटींची पूर्तता झाली असल्याचे प्रमाणित करण्यात येत आहे. 

५. यापुर्वी वितरीत केलेल्या निधीच्या अनुषंगाने राज्य आरोग्य सोसायटीच्या ळेखापरिक्षणामध्ये कोणतेही 
गंभीर आक्षेप घेतलेले नाहीत. 

६. महाराष्ट्र शासन वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक मुंविनि २०२२/प्र.क्र.२७/२०२२/विनियम, दिनांक 
१२.०१.२०२३ मधील नमूद अटी व शर्तीच्या अधिन राहून निधी वितरीत करण्यात येत आहे. 


७. सरदर प्रस्तावावरील वितरीत करण्यात येणारा निधी पुरवठादाराच्या खात्यात थेट जमा होणार आहे. 

८. सदर प्रस्तावात वस्तू खरेदी प्रस्ताव तसेच, भांडवली वस्तू खरेदीचा समावेश नाही. सदर कार्यक्रमांच्या 
संबंधित लेखाशिर्षाखाळी एक वर्ष जूने संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही. शासनाच्या धोरणानुसार सदर 
प्रस्तावावरील निधी राज्य आरोग्य सोसायटी TCP च्या स्वतंत्र बँक खात्यात जमा करुन खर्च करण्यात येत 
असल्याचे त्याचप्रमाणे वित्त विभागाच्या दिनांक १२ एप्रिल, २०२३ च्या शासन निर्णयातील संबंधित असलेल्या 
सर्व तरतुदीचे / अटी व शर्तीचे पालन करून त्यासंदर्भात आवऱ्यक ते प्रमाणपत्र सादर करणे अथवा आवश्यक 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-१३२४/प्र.क्र.१३२/आरोग्य 331 


त्याबाबी स्वतंत्रपणे प्रमाणित करणे राज्य अरोग्य सोसायटी अथवा सदरहू निधी ज्या यंत्रणेमार्फत खर्च करण्यात 
येणार त्या कार्यक्रम प्रमूखास बंधनकारक राहील. 

९. पुनर्विनियोजनाद्वारे उपलब्ध करून दिलेला निधी कोषागारातून थेट SNA खात्यावर वर्ग करण्यात 
यावा. 

qo. सदर अनुदान सशर्त असून या पूर्वी वितरीत केलेल्या अनुदानाचे प्रमाणपत्र सादर केले आहे. वित्त 
विभागाचे शासन परिपत्रक,क्र.२०१३/प्र.क्र.८५/२०१३/अर्थसंकल्प-३, दिनांक २५ एप्रिल, २०१३ नुसार उपरोक्त 
निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र (UC) सादर केल्यानंतरच पुढील अनुदान वितरीत करण्यात येईल. 

११. शासनाच्या धोरणानुसार सदर प्रस्तावातील निधी राज्य आरोग्य सोसायटी Tce च्या स्वतंत्र बँक 
खात्यात जमा करून खर्च करण्यात येत असल्याचे त्याचप्रमाणे वित्त विभागाच्या दि. २४.०६.२०२१ व दि. 
१४.१०.२०२१ च्या शासन निर्णयातील संबधित असलेल्या सर्व तरतूदींचे / अटी व adhd पालन त्यासंदर्भात 
आवड्यक ते प्रमाणपत्र सादर करणे अथवा sae त्याबाबी स्वतंत्रपणे प्रमाणित करणे राज्य आरोग्य 
सोसायटीस अथवा सदरहू निधी ज्या यंत्रणेमार्फत खर्च करण्यात येणार त्या कार्यक्रम प्रमूखास बंधनकारक 
राहील. 

१२. सदर प्रस्तावावरील खर्च, शासन निर्णय, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग दि. ०१.१२.२०१६ मधील 
तरतूदींनुसार आवश्‍यक तेथे करावयाच्या खरेदीबाबत प्रशासकीय मान्यता घेण्यात यावी. 

१३. सदर झासन निर्णय, वित्त विभाग परिपत्रक दि. 04.92.2023 व दि.०८.१२.२०२३ मधील तरतूदींच्या 
अनुषंगाने तसेच सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, यांचा संदर्भ क्र. ६ येथील शासन निर्णयान्वये 
दिलेल्या मान्यतेनुसार तसेच वित्त विभागाचा अनौ. सं. क्र. ४५१/२०२४/व्यय-१४ दि. ३१.०३.२०२४ अन्वये 
दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


१४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra .gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा साकेतांक २०२४०३३११५११३११११७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by ARVIND BHIMRAO MORE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


ou=PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, 

A V | N 2.5.4.20=203af2dfba7db2a4824298a34f2c929493396f53d 
7£87cd4d69fecf5cf7005f, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


B H | M RA O M O R F serialNumber=9246B8CCD2E2CB10707678D45EA1AD26C 
C1E4D7BFF7BD2AA1F253A7 16B8C448B, cn=ARVIND 
BHIMRAO MORE 
Date: 2024.04.01 14:44:10 +05'30' 


(अ.भि.मोरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/ २ (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-१३२४/प्र.क्र.१३२/आरोग्य ३अ 


२. आयुक्त आरोग्य सेवा, तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आराग्य अभियान, मुंबई 
३. सह संचालक, (अर्थ व प्रशासन) आरोग्य सेवा आयुक्तालय, आरोग्य भवन, मुंबई. 
४. अधिदानव लेखा अधिकारी, कस्तुरी बिल्डिंग, मुंबई 

५. कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग/व्य-१३, मंत्रालय, मुंबई 

६. कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग का. १४७२, मंत्रालय, मुंबई 

७. निवडनस्ती (आरोग्य-३ आ). 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


